महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं-२०२२/प्र.क्र.११३/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ जून, २०२३. 


संदर्भ-शाशसन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.नासेमं-२०२२/प्र.क्र.११३/ 
का.१४, दि.१४.१२.२०२२. 


आदेशा 

श्रीमती विशाखा सचिन आढाव, अवर सचिव, जलसंपदा विभाग यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये, 
शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “नियंत्रक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 
२. शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “नियंत्रक” या पदावरुन श्रीमती विशाखा 
सचिन आढाव, अवर सचिव यांनी प्रत्यावर्तनाबाबत केलेल्या विनंतीस अनुसरुन त्यांची सेवा प्रत्यावर्तीत 
करण्यात येत असून, श्रीमती आढाव, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 
अल्पसंख्याक विकास विभागातील अवर सचिव संवर्गातील रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८२११५२८०००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
BABURAO 
MANE 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ-.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, जलसपंदा विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ३२ 


५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना/राजशिष्टाचार-३१), सामान्य प्रशासन विभाग/जलसपंदा 
विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

७. श्रीमती विशाखा सचिन आढाव, नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


